जॉर्ज फेरिसचा 
आकाश पाळणा 


लेखिका: मोनिका कुलिंग चित्रे: जीन बरेटा 
मराठी अनुवाद: तूप्ती कणिक 





| । 1 । "७ कळे 
५. रि. ति 


कळे. कळो. १ जे 
वय क 


जॉर्ज फेरिसचा 
आकाश पाळणा 





लेखिका: मोनिका कुलिंग चित्रे) जीन बरेटा 
मराठी अनुवाद: तृप्ती कर्णिक 











) (५ 
ना 





(> 
ह 





जॉर्जला गोल गोल ण 
पाण्याची चक्की पाहायला खूप आवडे. | 
त्या  पाणचक्कीमुळे  माणसांना- 
जनावरांना प्यायचे पाणी मिळायचे, 
शेतांना शिंपण घालता यायचे, मक्‍याचे 
पिक पिकवता यायचे. गरगर 
फिरणाऱ्या चक्कीच्या चाकाचा आवाज 
जॉर्जजा खूप आवडायचा. 


१८६७ साल होते. नेवाडामध्ये जॉर्ज तिथे तो लहान-सहान कामे 


वॉशिंग्टन गेल फेरिस ज्युनिअर एका करायचा. बाजूला असलेली पाणचक्की 
मळ्यात राहत होता. तो घोडेस्वारी फिरत असायची. 


करायचा. 








का्सन नदीवर बसवलेली पाणचक्की 
वर्षाचे बारा महिने चालूच असायची. 
पाणचकक्‍्कीचे फिरणारे चाक पाहतच जॉर्ज 
लहानाचा मोठा झाला. 


वयाच्या चोंदाव्या वर्षी शिक्षणासाठी 
जॉर्जला घर सोडावे लागले. कॉलेजमध्ये 
त्याने इंजिनिअरींगची पदवी घेतली. तो 
आता पूत्र, कालवे, धरणे, रस्ते ह्यांच्या 
बांधकामाचे आराखडे बनवण्याचे काम 
करू लागला. 










> “००. 
व कत्ये. 3. ही 
* 1 







* 
कळ शा. “> >.“ “>” 7/”>-. तो जा >... जाळ ऊळ ाकळ्वळ...- ७०९४ “>. ७०५५५४४ | 1100 “क 
ची आलिन्यात "साती रा .. ._-र- > ला 
> - >>> क ७ >. 
हरी टा -” - 
क॑... >. 
म अड जळ, 
व > याड ् डा 
- - -- न्य ह. ही... कलन 





जॉर्ज पिट्सबर्ग, पेन्सिल्वेनिया 
ह्या शहरात राहायला आला. तिथे 
त्याला त्याच्या आवडीचे आलुगेनी 


नदीवरील पुलाच्या बांधकामाचे काम 
मिळाले. 


कामगार जेव्हा “जॉर्जच्या” 
पुलाचे बांधकाम करत होते तेव्हा 
देखरेख करण्यासाठी कधीकधी तो 
सेलला, आपल्या लाडक्या कुत्र्याला 
सोबत घेऊन येई. 





१८८६ साली जॉर्जने मार्गारेटशी लग्न 
केले. त्याने स्वतःचा व्यवसाय सुरु 
करण्याचा निर्णय घेतला आणि '*जी. 
डब्लू. जी. फेरिस आणि कंपनी” सुरु 
केली. “आता काहीतरी हटके काम करता 
येईल." जॉर्ज म्हणाला. मार्गारेड्ननंचा 
त्याला पाठिंबा होताच. आणि | ही 
भुंकून आपत्री सहमती दर्शवत्री. 




























१८९२ साल होतं. पुढच्याच वर्षी म्हणजे 
१८९३ मध्ये शिकागोत जगातील सर्वात मोठी 
जत्रा भरणार होती. त्यासाठी इंजिनीअर्सची 
इच्छा होती की आपण फ्रान्समधल्या 
आयफेल टॉवरसारखे काहीतरी भव्यदिव्य 
आणि तक्षणीय असे काहीतरी तयार करावे. 
त्याबद्दल वर्तमानपत्रात छापून आलेले 
मार्गारेटच्या नजरेस पडले. “जॉर्ज, हे बघ, 
तिथे आव्हानात्मक स्पर्धा आहे. मला वाटतं 
तू ह्यात सहभागी व्हावंस” ती म्हणाली. 





16 










मार्गगेटने जॉर्जच्या सामानाची 
बांधाबांध केली. इतर इंजिनिअर्ससोबत 
काम करण्यासाठी त्याने शिकागोला 
जाण्यासाठी ट्रेन पकडली. 





डॅनियल बर्नहम हे त्या भव्य जत्रेच्या 
इमारतींचे प्रमुख होते. तिथल्या प्रत्येकाला 
भलामोठा टॉवर बांधावासा वाटत होता. 
आपल्याला इथे दुसरे पॅरिस उभे करायचे 
नाही ह्यावर ते ठाम होते. जॉर्ज मात्र 
शांतपणे एका कोपऱ्यात कागदावर कसलीतरी 
चित्रे रेखाटण्यात रमला होता. 


मि. बर्नहमनी त्याचे रेखाटन पाहिले. “ह्या 
फिरणाऱ्या चाकामध्ये लोकांना बसता येईल,” 
जॉर्ज त्यांना म्हणाला. “ह्यात बसून उंचावरून 
पूर्ण जत्रा आणि लेक मिशिगन असे 
सभोवतालचे सुंदर दृश्य लोक पाहू शकतील.” 










“हे कसे शक्य आहे?” मि. बर्नहम म्हणाले. 


बाकीच्यांनीही त्याला “काहीही बोलतोस...” 
१ वेड्यात काढले. 








श्र 


शी 

नभ 

काँ 

- १. 17 “कः 
४49४१ 
ही. “आ >, 





मि. बर्नहमनी तीन वेळा त्याची 
कल्पना धुडकावून लावली. 

“वाऱ्यामुळे चक्र तुटून त्याचे पार 
तुकडे होतील आणि लोक जमिनीवर 
फेकले जातील. काहीतरी चांगली 
कल्पना घेऊन ये,” त्यांनी सुनावले. 
















दिवस भराभर निघून जात होते. 
कुणालाच काही हटके सुचत नव्हते. 
शेवटाला मि. बर्नहमनी जॉर्जला चक्र 
बनवण्याची परवानगी दिली. पण त्यासाठी 
त्यांनी अट घातली की ह्यासाठी लागणारा 
पैसा जॉर्जला स्वत:च्या खिशातून घालावा 
लागेल तसेच हे चक्र जत्रेच्या उद्घाटनाच्या 
दिवशी म्हणजे १ मे १८९३ ला तयार असले 
पाहिजे. 





कार म 
रश र % 

ब्टे ४ वै ौ 

भू 3.00 च शू ४ शच्ल अ 


अल. > क्ल रै 
*्क > 4 र श॑ अ त क 
$ ७” क भे 
ग र 1) ळं न 

1 कह 
1 री. >. वि. 





जक 





ल्क अर, भी 
योक > >. 






ह 
र” 
ल्य भै 
क) 


डत शा 





च्य 





“३. 


तो बँकांकडे गेला परंतु सगळ्यांनी 
त्याला कर्ज द्यायला नकार दिला. 
त्याच्या पाठीमागे कसली खुळचट 
कल्पना आहे असे म्हणत हसत होते. 








जॉर्जच्या मदतीसाठी मित्र 
सरसावले. हया कामासाठी जॉर्जला 
चार लाख डॉलर हवे होते. त्यासाठी 
मित्रांनी एका धनवान माणसाला तयार 
केले. तेव्हा कुठे कामाला सुरुवात 


जॉर्जला ह्या फिरत्या पाळणाचक्राला 

“मॉनस्टर व्हील/आकाश चक्र” असे नाव 
द्यायचे होते. परंतु सगळ्यांनी त्या नावाला 
विरोध केला. त्याऐवजी सगळे “फेरिस 
व्हील” म्हणू लागले. 














पाया भक्कम व्हावा म्हणून आठ 
खड्डे खणले. त्यात सिमेंटने भरले. 
मजबूत पाया फार महत्वाचा होता 
कारण त्याला वीस लाख पोौंडाचे वजन 
पेल्ायचे होते. 


जानेवारीच्या कडाक्याच्या थंडीत खोदकाम 
सुरु झाले. त्या वर्षी मागच्या अनेक वर्षातील 

निच्चांकी तापमानाची नोंद झाली होती. सुरुंग 
लावून कामगारांना बर्फ फोडावा लागला. 


पायासाठी लागणारे जड सामान 

मालगाडीने वाहून नेण्याचे जॉर्जने 
ठरवले. त्यासाठी तात्पुरते ट्रेनचे रूळ 
उभारले. 





मधल्या आसाचे वजनच 
निव्वळ सत्तर टन होते. एवढा 
महाकाय स्टीलचा गोळा 
ठोकण्याची ही अमेरिकेतील 
पहिलीच घटना असावी. 


आणि तसेच झाले. जॉर्जचे गणित 
अगदी बरोबर होते. शेवटचा त्रिकोण 
चपखल बसला. 





" वे १ क ह 
७८100 ३४% 1.1 


१ घाट :> -_ शुल्क कमा 3, वि 1 जक ्ि 





एकेक निमुळता त्रिकोण जोडून चक्र तयार 
करायला सुरुवात केली. शेवटचा त्रिकोण 
जोडायचा दिवस आला तेव्हा तो तंतोतंत 
बसेल ना अशी धाकधूक सगळ्यांच्या मनात 
होती. पण आपण केल्रेते मापाचे गणित 
बरोबर आहे ह्याची जॉर्जला खात्री होती. 






व ”..>> **ऱन्न् 


< 13%. 
व कामा *... 
अ 


«भवा ढत 












“ट्ट . सर ् 
वि 
१ 
क 


जत्रा सुरु झालरी पण तरीही चक्राचे 
काम पूर्ण झाले नव्हते. अजून त्यावर 
स्टीलचे डब्बे बसवण्याचे काम बाकी 
होते. प्रत्येक डब्ब्यात साठ लोक मावू 
शकतील इतकी क्षमता होती. 







। 


11) 


२ | 
सः | 


ह.” >> २७ ७७०२. ८-७ कब्क 
4... 











3 आया 
ग्र 


क. ह्य त 4... 
| 







4 








ह 
&>>.... 
क्र € “ 
2० 

| र 












| क ) > | 
५८ "-“>_ ७7... 
1. ६ | ल्ल, (ऐ र 
र ९ ॥ शकर 
र्ग र, 


त 


. 


य 


मन, 
क 


क 
का र -_<<- ब - 
क “ न 
>> व्र जाडा र | 
ू, > शि 
&. : " ४ |. | 
लक. ॥। 
क्व >” ी क्स्ट 
मी, सा री द 
| ' श्र - 
न्य 
1 
डं न 






| । न । 4 1 _ पयलो 
च > ल्न; | | 1 गि 1 


आ नवड 


। | किव्वा ्च्ळ 


१1-20, “9 
या ् न अ. 


हॅक 


१० जूनला डब्बे जोडण्याचे 
काम सुरु झाले. जेव्हा सगळे डब्बे 
जोडले गेले तेव्हा ते चक्र अगदी 
पाणचक्कीसारखे दिसू लागले. 
अगदी तशीच पाणचक्की जी 
लहानगा जॉर्ज तासनतास भान 
हरपून पहायचा. 
























च >” १८ 3 -. 


त 
। र - 
) व ी 


मार्गाोाट आणि सेल एका 


जॉर्ज, 


डब्ब्यात चढले. त्यांच्यासोबत शिकागोचे 


मेयरही चढले. 


1. 
न) ८. ९ 3९. /९ 








र्ती काच ८2 > & 3 टच 
.।॥ ् ७९०2” 22/00/1100 ८०8 






१. ७. ५ 
ी ; र्ण -/ | १86 ष्ट 
( 6 ७ 68 ६८ 
७ 6 (८. 086 6 
१ त्त्य ्ऱि ८ 
१6 ७ र्ट 
09 टि (95८३ 
शर्ठ ७ क्र शेख णि 
ग ८) छु टि 


ऑर्केस्ट्रा 
| 


1". ३ णक 
प ग का टी 3). बय म त... की शत ८ का 


८५ 0 क ५७” २*/ १८/ ७०७/ / २ 


कल्क. 2) 3 नि 
के. ४7४» 1.3 धी ट्,प र र. वे 


हे”) ) जळ ३” > हँ ह 


१ भे 

१ 

व जै 

४. 

| 

| 

क, 
श ह भ “ 






र्त यकय्राशिणपकापिया 
८ ::स्ट यायाचा 
१७ णरयाककयाय 
वा क्काााल््पारगागत 
न चाचाराकदयाधिदान्या 
तटरर्यािनाटाायगानकाा 
क याासपयापरश्‍ओठ्ा 
« 1 गाण्याची धून वाजवली. मग 
र. कायकाय 









1 डा क्क 
र है 
4) ति “३ 6. (र क य १. 








जॉर्जचे हे विशाल चक्र २६४ फुट 
उंचीचे होते. आता आधुनिक फेरिस 
व्हील्स ह्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठे 


असतात. 








400 ॥.- 


300 ॥.--- 


200 1. | 


100 ॥.-- 


लास वेगासमधीतलर हाय 
रोलर जॉर्जच्या हया विशात्र 
चक्रापेक्षा दुप्पट मोठे आहे. 














लि 


२०१५ साली न्यूयॉके ९ 
देशातील सर्वात उंच फेरिस व्हील/ 
आकाश चक्र बनवण्याचे काम सुरु 
झाले. त्याची उंची जवळ जवळ 
६०० फुट होती. 

इतक्‍या उंचीवरून दिसणारे 
दृश्यही तेवढेच अद्‌भुत दिसेल 
जितके ते जॉर्जच्या पहिल्या 
फेरिस व्हीलवरून दिसले होते. 


समाप्त 


